राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण  (डायल-११२) 
प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र H.94099/98/209§-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र-विशा/६४.क्र.प्र/२०१५-संकीर्ण.३(अ), 
दि.०४.०८.२०१७. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा 
डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६२०/प्र.क्र.२१/पोल-३, 
दि.०५.०३.२०२०, दि.२८.०८.२०२० व दि.१८.१२.२०२०. 
८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-४/पोळल-३, 
दि.२३.०६.२०२१ व दि.२४.११.२०२१. 
९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, 
दि.०५.१०.२०२१, दि.१२.०१.२०२३, दि.२२.०२.२०२३ व दि.२७.०२.२०२३. 
१० शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-८/पोल-३, 
दि.२९.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२. 
११ शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३, 
TF.22.02.2023, 
१२) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.०१.०२.२०२२, दि.०१.०३.२०२२, 
दि.२५.०६.२०२२, दि.२६.०६.२०२२, दि.११.११.२०२२, दि.१२.११.२०२२, 
दि.०३.०३.२०२३, दि.०९.०३.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ रोजीची देयके. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 


१३) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥॥३5-डायल-११२/८१/२०१७-२३, दि.२४.०३.२०२३. 
१४) शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.१६.०३.२०२३. 

प्रस्तावना 

राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.४ नुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
रु.४०४,४४,६१,५१९/- (चारशे चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार wast 
एकोणीस फक्‍त) इतक्या प्रकल्प खर्चासह मे.महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of 
Intent (LO!) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने राज्यातील 
पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायळल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोळीस 
महासंचालक (नि. व स, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. याच्यांत 
करार करण्यात आला आहे. डायल-११२ प्रकल्पाकरिता आजतागायत 
रु.१३८,७६,९१,११६/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र.9 ते ११ येथील शासन निर्णयान्वये अदा 
करण्यात आली आहे. 

डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी 
खालीलप्रमाणे देयके सादर केली आहेत :- 
(i) मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी पहिल्या तिमाहीच्या (Sept. २०२१ to Nov. २०२१) 
Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.४,५९,७१,१४२/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रक्‍कम रु.५८,७७१/- व रु.३३,१८९/- इतकी Credit 
Note ची रक्कम वजा करुन अदा करावयाची रु.४,५८,७९,१८२/- तसेच सदर 
तिमाहीसाठी Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९४८/- अशी एकूण रु.७,४९,४४,१३०/- इतकी 
रक्‍कम देय आहे. 
(i) 4. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी दुसऱ्या तिमाहीच्या (Dec. २०२१ to Feb. २०२२) 
Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या रु.४,८६,७६,७३३/- इतक्या रक्कमेतून 
दंडनीय (Penalty as per SLA) रक्‍कम रु.१,९१,५३०/- व रु.३३,१८९/- इतकी Credit 
Note ची रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची रु.४,८४,५२,०१४/- तसेच सदर तिमाहीसाठी 
Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी एकूण रु.७,७५,१६,९५१/- इतकी रक्‍कम देय 
आहे. 
(iii) तसेच महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी Opex-8 (Contact Centre Resources) 
करिता सादर केलेल्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Sept. २०२१ to Nov. 2029) 
रु.१,५७,२९,४०६/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय (Penalty as per SLA) रु.१,५८,३०९/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोळल-३ 


इतकी रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह रु.१,५५,७१,०९७/-, दुसऱ्या 
तिमाहीसाठी (Dec. २०२१ to Feb. २०२२) रु.२,४५,१२,४५८/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय 
(Penalty as per SLA) रु.३,१६,२५१/- इतकी रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची 
जीएसटी सह रु.२,४१,९६,२०७/- इतकी रक्‍कम देय आहे. तसेच तिसऱ्या तिमाहीसाठी 
(Mar. २०२२ to May २०२२) रु.२,४०,६३,७८५/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय (Penalty as 
per SLA) रु.५,५१,०५९/- इतकी रक्कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह 
रु.२,३५,१२,७२६/- इतकी रक्‍कम देय आहे. 

वरीलप्रमाणे मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी सादर केलेल्या देयकांपैकी 
(रु.४,५८,७९,१८२--२,९०,६४,९४८--४,८४,५२,०१४--२,९०,६४,९३७--१,५५,७१,०९७-- 
२,४१,९६,२०७--२,३५,१२,७२६) एकूण रु.२१,५७,४१,१११/- इतकी देय रक्‍कम अदा 
करण्याची विनंती अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ 
क्र.१३ येथील पत्रान्वये केळी आहे. सदरची देयके पोलीस महासंचालक कार्यालयातील 
डायल-११२ प्रकल्प सल्लागार समितीने तपासली असून दि.२३.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये 
अभिप्राय सादर केले आहेत. तसेच सदर देयकांबाबत प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट अण्ड यंग 
कंपनी यांनी अपर पोलीस महासंचाळक (नि. व स.) यांना दि.१४.०३.२०२३, 
दि.१६.०३.२०२३ व दि.१७.०३.२०२३ च्या अग्रेषित केलेल्या पत्रान्वये अभिप्राय सादर केले 
आहेत. 

राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता 
वरीलप्रमाणे एकूण रु.२१,५७,४१,१११/- (रुपये एकवीस कोटी सत्तावन्न लाख एकेचाळीस 
हजार एकशे अकरा Had) इतकी देय रक्‍कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 

पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाच्या पहिल्या 
तिमाहीच्या (Sept. २०२१ to Nov. २०२१) Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर केलेल्या 
रु.४,५९,७१,१४२/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रक्‍कम रु.५८,७७१/- व रु.३३,१८९/- 
इतकी Credit Note ची रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची रु.४,५८,७९,१८२/- तसेच 
सदर तिमाहीसाठी Capex १.५% ची रु.२,९०,६४,९४८/- अशी एकूण रु.७,४९,४४,१३०/-, 
दुसर्‍या तिमाहीच्या (Dec. २०२१ to Feb. 2022) Opex-9 to Opex-¢ करिता सादर 
केलेल्या रु.४,८६,७६,७३३/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रक्‍कम रु.१,९१,५३०/- व 
रु.३३,१८९/- इतकी Credit Note ची रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची 
रु.४,८४,५२,०१४/- तसेच सदर तिमाहीसाठी Capex 9.4% ची रु.२,९०,६४,९३७/- अशी 
एकूण रु.७,७५,१६,९५१/- व Opex-& (Contact Centre Resources) करिता पहिल्या 
तिमाहीसाठी (Sept. २०२१ to Nov. 2029) रु.१,५७,२९,४०६/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोळल-३ 


रु.१,५८,३०९/- इतकी रक्कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह 
रु.१,५५,७१,०९७/-, दुसर्‍या तिमाहीसाठी (Dec. २०२१ to Feb. २०२२) 
रु.२,४५,१२,४५८/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रु.३,१६,२५१/- इतकी रक्‍कम वजा करुन 
अदा करावयाची जीएसटी सह रु.२,४१,९६,२०७/- व तिसऱ्या तिमाहीसाठी (Mar. २०२२ to 
May २०२२) रु.२,४०,६३,७८५/- इतक्या रक्कमेतून दंडनीय रु.५,५१,०५९/- इतकी 
रक्‍कम वजा करुन अदा करावयाची जीएसटी सह रु.२,३५,१२,७२६/- अशी वरीलप्रमाणे 
एकूण रु.२१,५७,४१,१११/- (रुपये एकवीस कोटी सत्तावन्न लाख एकेचाळीस हजार एकशे 
अकरा फक्त) इतकी रक्कम वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

2. सदर रक्कमेची देयके अदा करताना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) 
११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) 
तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याळा आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित 
करुन MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS LTD या कंपनीच्या २०९-२१४, Kailash 
Building २६, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-9900049 येथील HDFC बँकेच्या 
शाखेचे खाते F.000303 9004800 (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर जमा 
करावा. 

५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
असलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६.०३.२०२३ अनुसार 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-९/पोल-३ 


६. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०३२९१९००४९९०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RUPALI ५१॥९॥00 :: 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स. , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, पोल-३. 


oc Av A) -0 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


